आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत भारत 


सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत तरतूदींचे वितरण.... 
लेखाशिर्ष -( राज्य हिस्सा २२२५ डी ९४१ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र. क्र. ०२/कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३. 
वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
2) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. बजेट-१८२२/प्र.क्र.९०/कार्या-१२. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र.टी-५, २२२५ अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण केंद्र पुरस्कृत योजना (०२) (०९) भारत 
सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (राज्य हिस्सा 24%) (2224 डी ९४१), ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने याकरीता 
रु.९०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत 
वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्जावरील शिष्यवृत्ती अदा 
करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून राज्य हिऱ्याकरीता वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या ५५ % निधी वितरण मर्यादेत सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून खालीलप्रमाणे 
रु.४९५०.०० लाख (एक्कोणपन्नास कोटी पन्नास लाख) इतका निधी योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, 


आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ सदर शा.नि. अन्वये 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पीत निधी असलेला निधी 
a a 2 3 8 & 
भारत सरकार | २२२५ डी ९४१ ३४, शिष्यवृत्ती व ९०००.०० ४९५०.०० 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती । (राज्य हिस्सा २५%) विद्यावेतने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


२. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करावा. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०११११७१४१४९६२४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KIRAN 

KISANRAO 
PAWAR we 
(किरण कि.पवार) 
कक्ष AMHR, महाराष्ट्र शासन 


0509874 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सर्व सह सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


